“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत 
“हर घर झंडा”हा उपक्रम “हर घर तिरंगा” 
म्हणून राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. ११० (भाग-२)/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जून, २०२२ 


वाचा :- १) केंद्र शासनाच्या संस्कृति मंत्रालयाचे BAM. पत्र क्र. ४२२२/ 
११९/२०२२/अकाम, दिनांक २३ मे, २०२२ 
२) शासन परिपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग सम क्रमांक 
दिनांक २० जून, २०२२ 


शासन परिपत्रक :- 

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२२ ते दिनांक 
१७ ऑगस्ट, २०२२ या कालावधीमध्ये केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार "हर घर झंडा" हा उपक्रम 
राबविण्याबाबतच्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना उपर्निर्दिष्ट क्र. २ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये एकत्रितरित्या प्रसृत करण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक 
मंत्रालयाच्या उपर्निदिष्ट क्र. १ च्या अर्ध शासकीय पत्रान्वये “आजादी का अमृत महोत्सव” 
अंतर्गत “हर घर तिरंगा” हा उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे कळविले आहे. 


२. केंद्र शासनाने सदर उपक्रमाच्या नावात केलेला बदल विचारात घेता 
“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत “हर घर झंडा” हा उपक्रम राज्यात आता “हर घर 
तिरंगा” या नावाने राबविण्यात यावा. तसेच ज्या-ज्या ठिकाणी “हर घर झंडा” उपक्रम असा 
उल्लेख असेल, त्या ठिकाणी “हर घर तिरंगा” उपक्रम असे संबोधण्यात यावा. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२२०६३०१५३९१३९५२३ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VILAS १॥॥॥१॥ RAT 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF Mi ‘OURISM AND CULTURAL 

AFFAIRS DEPARTMENT, postalCox 0032, st arashtra, 

254. 11457 

5706, 

serial I 93 10BF 1378C184Ds 

1DD7! —AMRAO THORAT 

Date: 2022.06.30 16:59:22 +05'30' 

(विलास रा. थोरात) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


B7325B57851, 
197 A4B7B9B9BE926EABE7 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. ११० (भाग-२)/सां.का.४ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) / मा. राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

५. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 

मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व पोळीस आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक 

१०.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

११.सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका 

१२.सर्व मुख्य अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत 

१३.सर्व पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी 

१४.पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखाली सर्व क्षेत्रिय अधिकारी 

१५.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

१६.निवड नस्ती, सां.का.४ 


one G&G &M 


पृष्ठ २ पैकी 2 


